दिनांक २४ जून ते २८ जून, २०२२ या कालावधीत 
नवी दिल्ली येथे आयोजित अखिल भारतीय नागरी सेवा 
व्हॉलीबॉल ( पुरुष व महिला ) स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये 
महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.७७/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २१ जून, २०२२. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 
2098-20/CCSCSB, दि.२५.०५.२०२२. 
२.महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/व्हॉलीबॉल /२०२१-२२ 
दि.१४.०६.२०२२. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/२२-२३/का-४/६६०, दि.१७.०६.२०२२. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक २४ जून ते २८ जून, २०२२ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल (पुरुष व महिला) स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा 
संघ निवडण्याकरिता सचिवालय जिमखाना, मुंबई येथे दि. ०६ जून, २०२२ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात 
आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच 
निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर व्हॉलिबॉल (महिल) स्पर्धेच्या 
निवड चाचणीसाठी काही अपरिहार्य कारणास्ताव उपस्थित राहू न शकलेल्या पाच महिलांनी स्पर्धेत सहभागी होण्यास 
इच्छूक दर्शवली आहे. या स्पर्धेकरीता विशेष बाब म्हणून महिला व्हॉलीबॉल संघात निवड करण्याची शिफारस करण्यात 
आलेली आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" 
प्रमाणे (पुरूष संघ) होणाऱ्या रु. ६८,३००/-(रुपये AGA हजार तिनशे फक्त) व विवरणपत्र "ब" प्रमाणे (महीला संघ) 
होणाऱ्या रु. ७०,०५०/-(रुपये सत्तर हजार पन्नस फक्त) असे एकुण रु. १,३८,३५०/- (रुपये एक लाख अडतीस हजार 
तिनडो पन्नास) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ प्रशिक्षक/व्यवस्थापक यांना 
दिनांक १९ ते २१ जून, २०२२ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक २४ ते २८ जून, २०२२ या कालावधीत 
स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक २२ जून, 2022 (म.नं.) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय 
जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली 
काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.७७/क्रीयुसे-२, 


४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे,१९८९ व 
क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील खेळाडू, प्रशिक्षक व 
व्यवस्थापक यांची दि. १९ ते २८ जून, २०२२ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती 
"कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च 
संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाळी असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, 
मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- 
एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई- 
१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी 
निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय 
जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवश्‍यक राहिल. 


ष्‌. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन अनुपस्थिती 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले,१९९२ अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून 
समजण्यात यावी. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या दिनांकापासून १५ 
दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई 
विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


७. यासाठी होणारा खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा व खेळ, 
(०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


८. सचिवालयजिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपज्ञील, विनियोग 
प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे 
खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/॥/.॥18181951119.9०५.)या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२११८२३२३०९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, कका का 
SUNIL SURYAKANT : 


HANJE पा EDUCATION ANG Shon De>ARTEN 
(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य. 

मा. मंत्री,क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक,मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक.मुंबई,मंत्रालय, 


Cc “७० A OO 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.७७/क्रीयुसे-२, 


. सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 


सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 


७. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
९. महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 


q पु 


res 


. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. (क्रीडा संचाळनालयामार्फ़त) 

. सर्व जिल्हा व कोशागार अधिकारी . (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 

ORS कोशागार अधिकारी . (क्रीडा संचाळनालयामार्फ़त) 

. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

Ud उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी . (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 
. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना,मुंबई-४०० ०३२ 


, संबधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालय (सचिवालय जिमखान्यामार्फ़त) 


. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र “अ” (पुरुष संघ) 


दिनांक २४ ते २८ जून, २०२२ या कालावधीत दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय 
नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या पुरुष व्हॉलीबॉल संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या 


स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र खेळाडूचे नाव व पदनाम ट्रॅकसूट | किटबॅग विभाग / कार्यालय 

= श्री. सौरभ अशोक माकडे, होय होय ।शि.प्र.म.विज्ञानव कला, वाणिज्य महा, 
शारिरिक शिक्षण संचालक घाटंजी, जिल्हा- यवतमाळ 

२ | श्री. कौडल बेळेकर, होय | होय | प्रबंधक, महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, 
महसूल सहायक मुंबई, फोर्ट, मुंबई. 

३ श्री. शंकर संजयकुमार रेणापूरे, होय | होय | सामान्य रूणालय, उदगीर. 
अधिपरिचारक 

४ | श्री. राहूल बळीराम बोईनवाड, होय | होय | अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, परभणी. 
जवान, 

५ । श्री. राहुल संतोष गुणवंते, तळाठी | होय होय | तहसिल कार्यालय, साक्री 

६ | Sit. प्रकाश बालाजी बोरसे, नाही । नाही | समाज कल्याण विभाग, लातुर. 
काळजीवाहक 

७ | श्री. महेश गंगाधर मुंढे, होय होय | मध्यम प्रकल्प विभागीय पथक, 
कनिष्ठ अभियता आंबडल.पाल, कुडाळ 

८ | श्री. विवेक सु. दापके, नाही | नाही | वस्तूव सेवा कर कार्यालय, बांद्रा, मुंबई. 
कर सहायक 

९ श्री. सुरज दादासाहेब जमदाडे, नाही | नाही | मुख्य अनुजीव शास्त्रज्ञ, जिल्हा सार्वजनिक 
अनुजीव सहायक आरोग्य प्रयोगशाळा, लातूर. 

ण ० | at. योगेश Granta निभेकर, होय होय । बाल विकास प्रकल्प अधीकारी, मुलंड, मुंबई 
वरीष्ठ लिपीक - (पूवी 

गि १ | श्री. राजु जयसिंग राठोड, होय होय | तहसिल कार्यालय, किनवट. 
महसुल सहायक 

१२ | श्री. प्रफुल के. चाटे, नाही | नाही | सहायक निबंधक सहकारी संस्था, वणी, 
सहा. सहकारी अधिकारी यवतमाळ. 

१३ | श्री. अमोल वसंत खरात, जवान । होय । होय । अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सातारा 
(प्रशिक्षक) 

१४ | श्री. अभिजीत दिख्खत होय होय = | संचालक, क्रोडा विभाग, डा बाबासाहेब 
क्रीडा मार्गदर्शक आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद. 
(व्यवस्थापक) 


Digitally signed by SUNIL SURYAKANT -॥.६७ 


SUNIL SURYAKANT DN: CN = SUNIL SURYAKANT HANJE, C= IN, 


HANJE 


‘a, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2022.06.21 18:29:44 +05'30' 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र “ब” (पुरुष) 


दिनांक २४ ते २८ जून, २०२२ या कालावधीत दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय 
नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या पुरुष व्हॉलीबॉल संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे 
विवरणपत्र. 


अ) | निवड चाचणी आयोजनापूर्वीचा खर्च. 


निवड चाचणी दिवशी करावा लागणारा संकीर्ण खर्च 

(टपाल, दुरध्वनी, स्टेशनरी व फॅक्स यावरील खर्चासह) 

२ नग व्हॉलीबॉल (१ नग रु.१,०००/-) १०००» २ 

सराव शिबीरासाठी मैदान आखणी, व्हॉलीबॉल कोर्ट भाडे व इतर व्यवस्था 
(प्रतिदिन रु. ८००/- प्रमाणे तीन दिवसासाठी) 


०८ 


बो 


ब्ट््ट 


oC | “(८० 


खेळाडूंसाठी साहित्य खरेदी 
१० ट्रॅकसूट प्रत्येकी रु. ८००/- प्रमाणे 


an 


एर : a 
5 


१४ पन्थर सपोटरस प्रत्येकी रु.३००/- प्रमाणे 
एकूण रुपये : (रु. अडुसष्ट हजार तीनशे फक्त) 


Ea 
व्यि 
: 
बी | 
cm 
२ 

३ 
: 
c= 
३ 
cm 
९ 
ध्व 
al 


Digitally signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 
:CN=SI ES} ,C=IN, 
SUNIL SURYAKAN Tos: ons sunt sunvakant HANJE, ¢=IN 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 
HANJ E AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2022.06.21 18:30:01 +05'30" 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र- क 
दिनांक २४ ते २८ जून, २०२२ या कालावधीत दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय 
नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या व्हॉलीबॉल संघाची निवड 
करण्यासाठी दि. ६ जून, २०२२ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी / कर्मचारी खेळाडूंची नावे 
विवरणपत्र. 


क्र. खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 
वि श्री. महेश गंगाधर मुंढे मध्यम प्रकल्प विभागीय पथक, आंबडल.पाल, कुडाळ 
कनिष्ठ अभियता 
२ | at. राजु जयसिंग राठोड, तहसिल कार्यालय, किनवट. 
महसुल सहाय्यक 
3. श्री. सुरज दादासाहेब जमदाडे, मुख्य अनुजीव शास्त्रज्ञ, जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य 
अनुजीव सहाय्यक प्रयोगशाळा, लातूर. 
४ | श्री. शुभम रमेश वानखडे, तलाठी तहसिल कार्यालय,अकोट, जि.अकोला 
4 श्री. विशाल कृष्णा पाटील, वस्तु व सेवाकर कार्यालय, माझगांव, मुंबई 
कर सहाय्यक 
६ | att. विवेक सुधीर दापके, वस्तु व सेवाकर कार्यालय, बांद्रा,मुंबई 
कर सहाय्यक 
७ | श्री. योगेश सुरेशराव निभेकर, बाल विकास प्रकल्प अधीकारी, मुलंड, मुंबई - (पूर्व) 
वरीष्ठ लिपीक 
श्री. अमोल वसंत खरात, जवान, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सातारा 
श्री. राहूल बळीराम बोईनवाड, जवान, | अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, परभणी. 
i o | श्री. शंकर संजयकुमार रेणापूरे, सामान्य रूणालय, उदगीर 
अधिपरिचारक 
a १ | श्री. कौशल सुरेंद्र बेळेकर, महाराष्ट्र महसुल न्यायाधीकरण, मुंबई 
महसुल सहाय्यक 
१२ | श्री. राहुल संतोष गुणवंते, तलाठी तहसिल कार्यालय, साक्री 
१३ | श्री. प्रकाह बालाजी बोरसे, समाज कल्याण विभाग, लातुर 
काळजीवाहक 
१४ | श्री. दिलीप रविंद्र भोसले, समादेशक,राज्य राखीव पोलिस बल गट क्र.११, नवीमुंबई 
कनिष्ठ श्रेणी लिपीक कॅम्प 
१५ | श्री. शोख अथर अकबर, जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालय, लातूर 
वरिष्ठ क्षयरोग प्रयोग शाळा पर्यवेक्षक 
१६ | श्री. सौरभ अशोक माकडे, शि.प्र.म.विज्ञानव कला, वाणिज्य महा, घाटंजी, जिल्हा- 
शारिरिक शिक्षण संचालक यवतमाळ 
१७ | श्री. अशोक के.बुकटे, मजुर उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, उदगीर, लातुर 
१८ | श्री. आशिष प्रेमलाल चावरे, SATS  । शा.अभि.यवतमाळ 
१९ | श्री. सुनिल आगरकर, कक्ष अधिकारी | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Digitally signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 
DN: CN = SUNIL SURYAKANT HANJE, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 
= SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2022.08.21 18:30:17 +05'30' 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


SUNIL SURYAKANT 
HANJE 


विवरणपत्र अ (महिला संघ) 


दिनांक २४ ते २८ जून, २०२२ या कालावधीत दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय 
नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व्हॉलीबॉल संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या 
स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


कक्ष अधिकारी 
(व्यवस्थापक) 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम |ट्रॅकसूट | किटबॅंग | विभाग / कार्यालय 
| 9 | श्रीमती स्नेहा हारद पवार, जवान होय होय | अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, नागपूर. 
2 श्रीमती एकता के. तिजारे, होय होय | जिल्हा अधीकक्ष भूमी अभिलेख, अमरावती. 
कनिष्ठ लिपीक 
३ श्रीमती शिल्पा द. चाबुकस्वार, होय होय | जिल्हा क्रोडा अधिकारी, पुणे, विभागीय 
क्रिडा अधिकारी क्रीडा संकुल, येरवडा, पुणे. 
४ | श्रीमती ज्योती शि. सुर्यवंशी, होय होय | क्रिडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
क्रिडा अधिकारी शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, बाळेवाडी, पुणे. 
५ | श्रीमती स्नेहल वि. जगताप, नाही नाही | उपसंचालक, उपसंचालक कार्यालय, 
क्रिडा अधिकारी कोल्हापूर. 
६ | श्रीमती स्वाती रा. बेने होय होय | महिलाश्रम हायस्कूल आणि ज्युनिअर 
कॉलेज, कर्वेनगर, पुणे- ५२. 
श्रीमती योगिता सोरते होय होय | वर्धा पाटबंधारे विभाग, वर्धा 
श्रीमती सुकन्या नरेंद्र देशमुख, होय होय । कार्यकारी अभियंता,बांधकाम विभाग, १ला 
कनिष्ठ अभियता मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, चेंबूर, 
मुंबई. 
९ । श्रीमती श्रद्धा कुलकर्णी होय होय | एच.एच.सी.पी. हायस्कूल व ज्युनिअर 
कॉलेज, पुणे. 
शि ० | श्रीमती संगिता महेंद्र जगताप, नाही | नाही | क्रोडाव युवक सेवा संचालनालय, म.रा. 
क्रीडा अधिकारी बालेवाडी, पुणे. 
। 99 श्रीमती प्रियंका बबन कुटे, जवान नाही | नाही | अधीक्षक,राज्य उत्पादन शुल्क,सोलापूर. 
१२ | श्री. अशोक के. बुकटे, मजूर होय होय | सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग उदगीर, 
(प्रशिक्षक) जिल्हा - लातूर 
१३ | a. सुनील आगरकर, होय होय | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई. 


itally signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 


Digit 
SUNIL SURYAKANT कयाय °° 


HANJE 


MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION AND. 
SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2022.06.21 18:30:40 +05'30" 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र “ब” (महिला) 


दिनांक २४ ते २८ जून, २०२२ या कालावधीत दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय 
नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व्हॉलीबॉल संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे 
विवरणपत्र. 


निवड चाचणीसाठी मैदान आखणी व इतर व्यवस्था 
निवड चाचणी, व्हालीबॉळ संघटनेच्या प्रतिनिधी / पंच मानधन व अल्पोपहार खर्च 
निवड चाचणी दिवशी करावा लागणारा संकीर्ण खर्च 
(टपाल, दुरध्वनी, स्टेशनरी व फॅक्स यावरील खर्चासह) 
as 
cm 
93 पायमोजे प्रत्येकी रु.१००/- प्रमाणे 


क) | २ नग व्हॉलीबॉल (9 नग G.9,000/- )= १०००५२ 


सराव शिबीरासाठी मैदान आखणी, व्हॉलीबॉल कोर्ट भाडे व इतर व्यवस्था २४०० 

(प्रतिदिन रु. ८००/- प्रमाणे तीन दिवसासाठी) Sian 
र 
र 
9 


एकूण रुपये सत्तर हजार पन्नास फक्‍त) ७०,०५०/- 


निवड चाचणी आयोजनापूर्वीचा खर्च. 
२ 
3 


Digitally signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 


SUNIL SURYAKANT ON: CN = SUNIL SURYAKANT HANJE, C = IN, 


= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
H A N J E MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2022.06.21 18:31:03 +05'30' 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र- क 
दिनांक २४ ते २८ जून, २०२२ या कालावधीत दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय 
नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या व्हॉलीबॉल संघाची निवड 
करण्यासाठी दि. ६ जून, २०२२ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले महिला अधिकारी / कर्मचारी 
खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


शि श्रीमती सुकन्या नरेंद्र देशमुख, कार्यकारी अभियंता,बांधकाम विभाग, Vos मजला, नवीन 
कनिष्ठ अभियता प्रशासकीय SARA AR, Fag. 
श्रीमती स्नेहा हरद पवार, जवान अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, नागपुर 
श्रीमती प्रियंका बबन कुटे, जवान अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सोलापुर 

४ | श्रीमती शिल्पा दशरथ चाबुकस्वार | जिल्हा क्रोडा अधिकारी, पुणे. विभागीय क्रोडा संकुल, येरवडा. 
क्रीडा अधिकारी 

५ | श्रीमती स्नेहल विलास जगताप उपसंचालक, उपसंचालक कार्यालय, कोल्हापूर. 
क्रीडा अधिकारी 

६ । श्रीमती संगिता महेंद्र जगताप क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, बालेवाडी, पुणे. 
क्रीडा अधिकारी 


Digitally signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 

SUNIL SURYAKANT ०५ ouceiuenpor oS 

HANJE fee an 
Date: 2022.06.21 18:31:20 +05'30' 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


